शिक्षणाधिकारी व तत्सम, गट-अ, महाराष्ट्र 
शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) मधील 
अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत मा. महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांनी दिलेल्या 
अंतरिम आदेशानुसार कार्यवाहीबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली ३११९/प्र.क्र.४३/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३० जुलै, २०१९ 


वाचा:- १. शा.शि.व क्री.वि., शासन निर्णय.क्र.ईएसटी-३९१७/प्र.क्र.४६/प्रशा-२, दिनांक १७/०३/२०१७ 
२. शा.शि.व क्री.वि., शासन आदेशा क्र. बदली ३११९/प्र.क्र.४३/प्रशा-२, दिनांक ४/०६/२०१९ 
३. शा.शि.व क्री.वि., शासन आदेशा क्र. बदली ३११९/प्र.क्र.४३/प्रशा-२, दिनांक २६/०७/२०१९ 
४. मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांचे मूळ अर्ज क्र.७३६/२०१९ मधील 
दि.२९/७/२०१९ रोजीचे अंतरिम आदेशा 


शासन आदेठा- 


श्रीमती मीना दत्तात्रय शोंडकर यांची दि.४/०६/२०१९ रोजीच्या आदेशान्वये शिक्षणाधिकारी, 
म.न.पा. बृहन्मुंबई या पदावर बदली करण्यात आली होती. त्यामध्ये दि.२६/७/२०१९ रोजीच्या 
आदेशान्वये बदल करण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतला. वाचा येथे नमूद दि.२६/७/२०१९ रोजीच्या 


आदेशान्वये श्रीमती मीना दत्तात्रय aise यांची बदली शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जि.प. ठाणे या 


पदावर करण्यात आली आहे. त्यामुळे शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जि.प. ठाणे या पदावर कार्यरत 
असलेले श्री. शोषराव बडे यांची शिक्षणाधिकारी (निरंतर शिक्षण), जि.प. ठाणे येथे रिक्‍त असलेल्या 
पदावर वाचा येथे नमूद दि.२६/७/२०१९ रोजीच्या आदेशान्वये बदली करण्यात आली आहे. त्यामुळे 
श्री. शोषराव बडे यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे मूळ अर्ज क्र.9३६/२०१९ 
दाखल केला. सदर प्रकरणी दि.२९/७/२०१९ रोजी सुनावणी होऊन मा. न्यायाधिकरणाने श्री. बडे 


यांना त्यांच्या पदावर फेर नियुक्‍ती (repost) करण्याबाबत अंतिम आदेश पारित केळे आहेत. त्या 


अनुषंगाने श्री. TINT बडे यांनी शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) ठाणे या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे. 


२. मा.न्यायाधिकरणाने श्रीमती मीना ]ोंडकर यांच्या बाबतीत पुढीलप्रमाणे आदेश दिले आहेत :- 


The respondent No.1 is directed to issue appropriate order about the posting of 
Respondent No.2 in view of interim relief granted by this Tribunal. 


शासन आदेश HATH: बदली ३११९/प्र.क्र.४३/प्रशा-२ 


३.  मा.न्यायाधिकरणाचे सदर आदेशा विचारात घेता, शासनाने दि.४.०६.२०१९ रोजीच्या बदली 
आदेशान्वये श्रीमती मीना शोंडकर यांची शिक्षणाधिकारी, म.न.पा. बृहन्मुंबई येथे बदली करण्यात आली 
आहे. त्यामुळे श्रीमती BSH यांनी सदर पदावर तात्काळ रुजू व्हावे. 


४. सदर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरित स्विकारावा तसेच त्यांनी अनधिकृत 
रजेवर जाऊ नये. बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास, ते 


शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


५. आयुक्‍त (शिक्षण) पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे तात्काळ कार्यवाही करण्याबाबत संबंधित नियंत्रण 
अधिकाऱ्यांना तातडीने कळवावे व बदली झालेले अधिकारी विहित कालावधीत दिलेल्या 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल शासनास सादर 


करावा. 


६. सदर झासन es महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७३११६४३२९९४२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Santosh Basaveshwar =: 
Mamadapure x 


(संतोष ममदापुरे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगर पालिका, मुंबई 
आयुक्‍त, शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती इमारत),महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे, जि. ठाणे 
सर्व शिक्षण संचालक 
संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
५. संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
६. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
८. संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 


प्रत माहितीसाठी, 


१. मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे विशेष कार्य अधिकारी. 
२. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३. निवडनस्ती, प्रशा-२. 


Cc AN AV A OO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


